उपसंचालक आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 
यांचे अधिपत्याखालील जिल्हा रुग्णालय, 
पालघर येथील १२४ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.१५/आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २५ जानेवारी , २०२२. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय faa विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. पदनि-२०२०/ प्र.क्र. ४४/ आ-३, दि. 
०७.०६.२०२१ 

3) शासन निर्ण ,वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०.०८.२०२१. 

४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष३ /टे- 
१२/उपसंअसे जि. रु. पालघर /अपदे/सन २१-२२/६७१-६७३/२२, दि.१७.०१.२०२२ 


शासन निर्णय :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक २) येथील शासन निर्णयान्वये, जिल्हा रुग्णालय, पालघर 


करीता १२४ नियमित पदे निर्माण करण्यास व २३१ इतक्या मनुष्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेवा 


बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आलेली होती. आता उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, 


ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा रुग्णालय, पाळघर येथीळ १२४ अस्थायी पदांना दि. 


०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने 


उपरोक्त अ.क्र. ४ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे .सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा 


प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२२/प्र.क्र.१५/आरोग्य-३अ 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपसंचालक, 


आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखाळील जिल्हा रुग्णालय, पाळघर येथील १२४ 


अस्थायी पदांना दि.०७.०६.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 


२०२१-२०२२ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष 


१  । मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 

नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल 
रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व 
दवाखाने (२२१० ०१४६)” 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- १५.०२.२०२१ 
व दि. १०.०८.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२५१५५११२०५१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
DEEPAK दवय 

HEAL TI 'ICode=400032, st=Maharashtra, 

2. 1429d5be80f9cd76998906ed5012a776f 
NIVARTTI ; 


(दी. नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 
२. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ giant ६ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२२/प्र.क्र.१५/आरोग्य-३अ 


३. संचालक (9), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

४. सहसंचालक,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ,ठाणे . 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक , पालघर 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर 

९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्राळय, मुंबई 

१०.अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सा.आ.वि. मंत्राळय,मुंबई. 

११. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ) 


छठ 


पृष्ठ giant ६ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२२/प्र.क्र.१५/आरोग्य-३अ 


"परिशिष्ट-अ" 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२२/प्र.क्र. १५/आरोग्य-३अ, 
दिनांक - २५ जानेवारी,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र. । आरोग्यसंस्थेचे नावा | एकूण | स्थायी अस्थायी पदे 
मंजूर | पदे (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे 
1 १_| २ ३ 1४ 
१ जिल्हा रुग्णालय, पालघर | १३६ = १) अतिरिक्‍त जिल्हा शल्यचित्सिक (१) 


२) वैदयकिय अधिकारी(मिषक) (१) 


३) वैदयकीय अधिकारी (ठास्त्रक्रिया) (१) 


४ वैदयकिय अधिकारी (स्रीरोग) (१) 


५) वैदयकिय अधिकारी(बालरोग) (१) 


६) वैदयकिय अधिकारी (अस्थिरोग) (१) 


७) बधिरिकरण शास्त्रज्ञ, (१) 


८) क्ष-किरण शास्त्रज्ञू१) 


९) शरीरविकृव ती चिकित्सक (१) 


१०)मनोविकृती चिकोत्सक (9) 


११) वैदयकीय अधिकारी(क्षयरोग) (१) 


१२) वैदयकीय अधिकारी 
(कान,नाक,घसा) (१) 


१३) वैदयकीय अधिकारी(चर्मरोग) (१) 


१४ नेत्रशाल्य चिकित्सक(१) 


सामान्य सेवा गट-ब 


१५) दंतठाल्यचिकित्सक(१) 


म.वै.आ.से.गट-ब 


१६) वैदयकीय अधिकारी (रक्‍त संक्रमण 
अधिकारीसह) (१५) 


पृष्ठ ६पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२२/प्र.क्र.१५/आरोग्य-३अ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


वैद्यकीय कर्मचारी 


१७) अधिसेविका(१) 


१८)सहाय्यक अधिसेविका (१) 


१९) परिसेविका(१४) 


२०)मनोविकृती परिचारीका (१) 


२१)अधिपरिचारीका (२३) 


रुग्णालयीन कर्मचारी 


22) मुकादम (२) 


23) वरीष्ठ लिपिक (२) 


विशेष कक्षातील पदे 


अ) अतिदक्षता विभागासाठी पदे 


१) वैदयकीय अधिकारी गट-अ (3) 


२) परिसेविका गट-क (१) 


३) अधिपरिचारीका गट-क (३) 


आ) नवजात बालकांचा अतिदक्षता विभाग 


१) बालरोग परिचारीका गट-क (१) 


२) अधिपरिचारीका गट-क (२) 


इ) शुश्रुषा विभागासाठी पदे 


१) वैदयकीय अधिकारी गट-अ (3) 


२) परिसेविका गट-क (१) 


3) अधिपरिचारीका गट-क (४) 


ई) रुग्णालयीन प्रशिक्षण विभाग 


पृष्ठ ६पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२२/प्र.क्र.१५/आरोग्य-३अ 


अ.क्र.  आरोग्यसंस्थेचे नावा | एकूण | स्थायी अस्थायी पदे 
मंजूर | पदे (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे 


१) वैदयकीय अधिकारी गट-अ(१) 


२) सांख्यिकी सहाय्यक गट-क(१) 


उ) शुश्रुषा प्रशिक्षण विभाग 


परिचारीका पाठयनिर्देडिका गट-क 
(4) 


ae) 
— 


आरोग्य परिचारिका निदेठाक (2) 


= 


3) वस्त्रपाल (१) 


8) चिकित्सालयीन निदेशक (२) 


ऊ) मनोविकृती चिकीत्सा कक्षासाठी पदे 


१) मानोसोपचार तज्ञ गट-अ (१) 


२) मनोविकती सामाजिक कार्यकर्ता गट- 
क (१) 


३) मनोविकृती परिचारीका गट-क (२) 


४) परिसेविका गट-क (१) 


५) अधिपरिचारीका गट-क (३) 


ओ) जळीत कक्षासाठी पदे 


१) अधिपरिचारिका (१) 


औ) अपंग पुनर्वसन केंद्रासाठी पदे 


१) आक्युपेडठान थेरपिस्ट (१) 


२) आथेरटिस्ट कम प्रोस्टेटिक तंत्रज्ञ (१) 


३) लेदर वर्कर (१) 


पृष्ठ ६पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२२/प्र.क्र.१५/आरोग्य-३अ 


अ.क्र.  आरोग्यसंस्थेचे | एकूण | स्थायी अस्थायी पदे 
मंजूर | पदे (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे 
४) मदतनीस गट-ड (१) 
अं सिटी स्कॅन विभाग करीता पदनिर्मिती 


१) क्ष-किरण शास्त्रज्ञ गट-अ (२) 


२) अधिपरिचारीका गट-क (१) 


अ) ट्रॉमा केअर युनिट करीता पदनिर्मिती 


१) अस्थिव्यंग areg चिकित्सक गट अ 
(१) 


२) बधिरिकरण शास्त्रज्ञ, गट अ (२) 


३) वैदयकीय अधिकारी गट अ (2) 


४) परिसेविका (१) 


५) अधिपरिचारीका (२) 


एकूण - १२४ पदे 


पृष्ठ giant ६ 


